सार्वत्रिक बदल्या:- 
निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (गट-ब). 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक:- इएसटी-१२१८/ प्र.क्र. ९९/ राउशु-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ३२. 
दिनांक :- १९ मे, २०१८. 


AIR आदेठा- 


निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (गट-ब) या संवर्गातील खालील स्तंभ (२) येथील 


अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या सध्याच्या पदावर तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण केला असल्यामुळे त्यांच्या 


बदल्या करण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना खालील स्तंभ (४) मध्ये दर्शविलेल्या पदावर 


करण्यात येत आहे. 
अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे पद नवीन पदस्थापना 

Ez 2 3 BO 
१ | श्री संजय आर.जाधव शाहूवाडी, कोल्हापूर सह्याद्री स.सा.का.,सातारा 
२ श्री तुषार देशमुख ठाणे -ई विभाग, ठाणे सी.विभाग, मुंबई हहर 
३ श्री. एस.डी.चौगुले सांगली शहर, सांगली सासवड, पुणे 
४ श्री आर.एल.खोत हातकणंगले, कोल्हापूर तळेगाव दाभाडे, पुणे 
4 श्री.बी.एन.भूतकर डी - विभाग, मुंबई हहर डोंबिवली, ठाणे 
६ श्री.सुनिल कणसे भरारी पथक-२, रायगड भरारी पथक-१, ठाणे 
७ श्री. एस. एन. पोकळे पनवेल, रायगड विभागीय भरारी पथक, 


कोकण विभाग, ठाणे 


८ श्री.जे.एल. पाटील डहाणू , पालघर एच विभाग, मुंबई शहर 
९ श्री.एस.आर.लाड वि.भ.प.कोकण विभाग, ठाणे डी.विभाग, मुंबई हहर 
१० | श्री.आर.एस. सोनावणे पाचोरा, चाळीसगांव, जळगांव कळवण, नाशिक 
११ | श्री. ए. बी. रणपिसे डोंबिवली, ठाणे पनवेल, रायगड 
१२ श्री. व्ही. एस. शेटे मे. छत्रपती शाहू ससाका मे.माणगंगा स.सा.का., 
लि.,कोल्हापूर सांगली 
१३ श्री. कृष्णा गो. आखरे पांढरकवडा, यवतमाळ मोर्शी, अमरावती 
१४ श्री. ए.जी.बिराजदार सासवड, जि. पुणे सीमा तपासणी नाका, 
सोलापुर 


१५ 


श्री. ए. डी. देसले 


कल्याण, ठाणे 


आय विभाग, मुंबई हहर 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१२१८/ प्र.क्र. ९९/ राउशु-१ 


१६ श्री.ए. आर. भोसले खोपोली, रायगड ई - विभाग, ठाणे 
१७ श्री. एन. एन. मोरे पालघर कल्याण, ठाणे 
१८ श्री. एस. व्ही. कांगणे भरारी पथक-१, ठाणे क्यु-विभाग, मुंबई उपनगर 
१९ श्री. ए. आर. पिंपरवार क्यू - विभाग, मुंबई-उप. अलिबाग शहर, रायगड 
२० श्री.देविदास ना. चिलवंतकर बिलोली, नांदेड निरीक्षक, नांदेड 
२१ श्री महेश शा. पतंगे हिंगोली, हिंगोली क-विभाग (कन्नड), 
औरंगाबाद 
२२ श्री. प्रशांत व. साळुंखे सी - विभाग, मुंबई शहर भिवंडी, ठाणे 
२३ | श्री. सुबोधकुमार न. केडिया अचलपूर, जि. अमरावती पांढरकवडा, यवतमाळ 
२४ श्री. दुष्यंत मा. चकोर शिरपूर, धुळे क-विभाग, नाशिक 
२५ श्री.सुभाष एन. घुले सातारा (हहर), सातारा पंढरपुर, सोलापुर 
२६ श्री. spar उ. सुर्यवंशी मे.मधुकर स.सा.का. यावल, शिरपुर, धुळे 
जळगांव 
२७ श्री. गंगाराम पा. साबळे अंबड, जि. जालना मिलेनियम इंडस्ट्रीज, 
औरंगाबाद 
२८ श्री. सुभाष शि. खंडेराय नांदेड शहर, नांदेड बिलोली, नांदेड 
२९ श्री. मधुकर मा. राख ब- विभाग, अहमदनगर भरारी पथक -१, नाशिक 
as श्री. दिपक रा. परब तळेगांव, दाभाडे, पुणे महाराष्ट्र राज्य भरारी पथक, 
मुंबई 

श्री.गणेश द.कुचेकर परभणी, परभणी मे.औरंगाबाद पॅसिफिक 
च युनायटेड ब्रेव., औरंगाबाद 
३२ श्री. जयसिंग ग. जाधव कराड, सातारा हातकलंगणे, कोल्हापूर 
३३ श्री. राजेंद्र शा. पाटील भरारी पथक, सोलापूर कराड, सातारा 
३४ श्री. बी. व्ही. ढवळे ड- विभाग, पुणे सातारा शहर, सातारा 
३५ श्री. आर. एन. भिसे भरारी पथक-१, पुणे अ- विभाग, सोलापुर 
३६ श्री. ईश्वर एन. वाघ कळवण, नाशिक भरारी पथक, धुळे 
३७ | श्री. सुनिल का. सहस्रबुद्धे सीमा तपासणी नाका, गोंदिया भरारी पथक -१, नागपुर 


2. 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार 


पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार व सामान्य प्रशासन 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१२१८/ प्र.क्र. ९९/ WSY-9 


विभाग शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०१७/प्र.क्र.४१५/कार्यासन १२, दि. ०९ एप्रिळ, २०१८ 


समुपदेडानाद्वारे बदलीचे धोरणाच्या अनुषंगाने सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या पूर्व मान्यतेने या बदल्या 


करण्यात येत आहेत. 


३. हे आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी बदली नंतरच्या 


पदस्थापनेचा कार्यभार तात्काळ स्वीकारावा. बदली आदेशाची अंमळबजावणी तात्काळ व 


कार्यक्षमरित्या होण्याकरिता आयुक्‍त, MSI यांनी खालील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे . 


अ) बदलीबाबतचे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्त 


करावे. बदली झालेले अधिकारी त्यांच्या सध्याच्या पदावरून कार्यमुक्त होऊन रूजू होण्यासाठी 


आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब रूजू करून घ्यावे. सदर अधिकाऱ्याला रूजू करून न घेतल्यामुळे 


काम न देता सक्तीचा प्रतिक्षाकाळ ठरवून वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधीत 


अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल 


ब) संबंधित अधिकाऱ्यांना नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास 


कार्यमुक्त केले आणि ते नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत शासनास 
त्वरीत कळवावे. 


४. बदलीच्या आदेशात बदल करून घेण्यासाठी कोणत्याही अधिकार्‍याने प्रत्यक्ष वा 


अप्रत्यक्षपणे दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 


१९७९ Fetes नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे ती गैरवर्तणूक समजून संबंधित 


अधिकार्‍्यांविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 


घु. सदर आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८०५१९१५३०४९९४२९ असा आहे. हा शासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Punam Hiraman Dire vcore Oars o=tone 


lepartment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2,5.4.20=26d7295f0f289d96eec! Oebd4f894edc0ea 


Wagde lor Seip ret gla 
(पु.हि.वागदे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रती: 
१. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१२१८/ प्र.क्र. ९९/ राउशु-१ 


. सर्व विभागीय उपायुक्‍त, राज्य उत्पादन शुल्क (मार्फत आयुक्‍त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र 


राज्य, मुंबई.) 


. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
षु 
: 


सर्व संबंधित अधीक्षक, राज्य उत्पादन Wow (मार्फत आयुक्‍त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई.) 


. संबंधित अधिकारी (मार्फत आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.) 


७. निवडनस्ती (राउशु-१) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


